जिल्हा व सत्र न्यायालय, रायगड-अलिबाग 
व त्यांच्या अधिनस्त न्यायालयांकरीता नवीन 
संगणक सामग्री खरेदी करण्याकरिता 
रु.४३,१३,४८५/- इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संप्रिसा- २०२२/प्र. क्र.9०/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांचे पत्र H. Spl/Comp/¥89/2022, दिनांक ११.११.२०२२. 
२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक ०३.०१.२०२३. 
3) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. Spl/Comp/082/2023, दिनांक ०३.०२.२०२३. 
४ समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक १७.०२.२०२३. 
५) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. 99./001॥0./३६४/२०२३, दिनांक २१.०८.२०२३. 
६) विभागाच्या दिनांक २७.०९.२०२३ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
७ समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २५.१०.२०२३. 
८) जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांचे पत्र क्र.9३९३/सन २०२३, 
दिनांक 09.92.2023. 
९) विभागाच्या दिनांक १५.०१.२०२४ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, रायगड-अलिबाग व त्यांच्या अधिनस्त न्यायालयांकरीता नवीन 
संगणक सामग्री खरेदी करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. १ अन्वये शासनास सादर केला होता. सदर 
प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले आहेत. संदर्भ क्र. २ अन्वये 
सुधारित Specifications प्रमाणे संगणक सामग्री खरेदीचा प्रस्ताव सादर करण्यास कळविण्यात 
आले होते. त्यानुसार सदर कार्यालयाने संदर्भ क्र. 3 अन्वये सुधारित Specifications प्रमाणे 
संगणक सामग्री खरेदीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान 
संचाळनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आळे. यानुषंगाने विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीच्या दिनांक २७.०९.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, दिनांक 
२५.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा- २०२२/प्र. H.90/Hr. ७ 


संदर्भ क्र. ८ अन्वये जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांनी सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची या विभागास विनंती केली. सदर प्रस्तावास विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीच्या दिनांक १५.०१.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत सुधारित मान्यता देण्यात आली. 
यानुषंगाने दिनांक २५.१०.२०२३ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून, याबाबत 
पुढीलप्रमाणे सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन नणय निर्णय:- 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, रायगड-अलिबाग व त्यांच्या अधिनस्त न्यायालयांकरीता नवीन 
संगणक सामग्री खरेदी करण्याकरिता रु.४३,१३,४८५/- (अक्षरी रुपये त्रेचाळीस लक्ष तेरा हजार 
dal पंच्याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


2. सदर संगणक GAM खरेदीचा तप्ञील पुढीलप्रमाणे आहे:- 
अ. क्र. संगणक सामुग्री _ संख्या दर एकूण किंमत 
1. Desktop Computers 25 70,298/- 17,57,450/- 
15 equivalent (Windows) 
2: Desktop Computers 27 70,298/- 18,98,046/- 


15 equivalent (Ubuntu 20.04 
LTS or latest version) 


52 36,55,496/- 
18% GST 6,57,989/- 
एकूण रु. 43,13,485/- 
३. सदर संगणक सामग्री खरेदी ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक 


२४.०८.२०१७ व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Gem पोर्टलवरुन शासनाच्या 
विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) 
विधी व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ 
५११६) या लेखाशिर्षाखाली १७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 


पु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग- 
१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा- २०२२/प्र. H.90/ HT. ७ 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३०१२३२४८१७१२ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8e6e6ef027afaf31 1b73f55b93d66802f7572a9502432 
8e2d647f7ef65a9432a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD9 
LA [_ | U | ॥॥ O ) R F B82A0B40FBCADEA1F0C509379CC, cn=NANDKISHOR LALLU 
MORE 


Date: 2024.01.30 12:32:30 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 


१. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
२. मा. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, रायगड-अलिबाग, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
¢ 

8 


. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, [EAI वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड-अलिबाग, 
१२. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 
१३. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


